नवनिर्मित महिला व बाल रूग्णालय, 
रूग्णालय, गडचिरोली येथे येथे बाह्य 
यंत्रणेमार्फत कंत्राटी सेवा पुरविण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र. २४४/ आरोग्य -३ 
ए विंग , १० वा मजला, गो.ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
लो.टि. मार्ग 3 मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: १४ सप्टेंबर , २०१८ 


वाचा - 
१.सह संचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये ( राज्यस्तर ) यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ कक्ष-३/ टे- 
५/ कं.से./ नवनिर्मित महिला व बाल रूग्णालय, गडचिरोली./प्रशा. व खर्चास मान्यता 
/३५३९-४१/२०१८, दि. १०.०४.२०१८ 


प्रस्तावना - 
नवनिर्मित महिळा व बाल रूग्णालय, गडचिरोली येथे बाह्य यंत्रेमार्फत विविध सेवा 


पुरविण्याच्या उपरोक्त पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय- 


नवनिर्मित महिला व बाल रूग्णालय, गडचिरोलीयेथे रूग्णलय व रूग्णालयीन कामकाजासाठी 


अवैद्यकीय सेवा सुरू करण्यासाठी बाह्य यंत्रणेमार्फत खाळील सेवा पुरविण्याकरीता आवश्‍यक रू. 


४३,२८,६८८ /- ( अक्षरी रूपये त्रेचाळीस लाख अठ्ठावीस हजार Weal अठ्यांऐशी फ़क्त) इतक्या 


वार्षिक खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र. २४४/ आरोग्य -3 


अ.क्र. कंत्राटी सेवेचे मंजूर | मासिक वेतन  । कंत्राटी सेवेसाठी 

नाव पदे | (रू. अंदाजित वार्षिक 
रक्‍कम (रू.) 

ia कनिष्ठ २ २७,७४८/- ३,३२,९७६/- 
लिपिक 

२. ।बाह्मरूग्ण २ २७,७४८/- ३,३२,९७६/- 
लिपिक 

३. | भांडारतथा 1 १३,८७४/- १,६६,४८८/- 
वस्त्रपाल 

४. | व्रणोपचारक पिं १३,८७४/- १,६६,४८८/- 

५. _ठास््रक्रियागृह | 2 २७,७४८/- ३,३२,९७६/- 
परिचर 

६. | रक्तपेढी हिं १३,८७४/- १,६६,४८८/- 
परिचर 

७. | अपघात ३ ४१,६२२/- ४,९९,४६४/- 
विभाग सेवक 

८. | कक्ष सेवक ae १,३८,७४०/- १६,६४,८८०/- 

९. । प्रयोगशाळा हि १३,८७४/- १,६६,४८८/- 
परिचर 

hal बाह्यरूग्ण षि १३,८७४/- १,६६,४८८/- 
सेवक 

| शिपाई २ २७,७४८/- ३,३२,९७६/- 
एकूण २६ ।३,६०,७२४/- ४३,२८,६८८/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र. २४४/ आरोग्य -3 


2. सदर प्रस्तावाकरीता आवश्यक खर्च मागणी क्रमांक- आर -9 2290- वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य ,११०, रूग्णालये व दवाखाने , (०६) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०६) (०१) 


मुसफ़ल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रूग्णालये व दवाखाने ( अनिवार्य) (२२१० ०२२६) १३- 


कार्यालयीन खर्च या लेखाश्ीर्षातर्गत सन २०१८-१९ च्या उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


सदरची प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१, 


& री 


उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये 


प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 


खरेदीसाठीच्या सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया 


राबविण्यात यावी. 


. उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये 


वार्षिक खर्च ३.०० लक्षापेक्षा जास्त असल्याने ई-निविदा पध्दतीने सेवा पुरवठादाराची 
नियुक्‍ती करावी. 


. ई निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय खरेदी समितीची मान्यता घेऊन निवड 


झालेल्या कंत्राटदारास कार्यारंभ आदेशा द्यावेत. 


. प्रशासकीय मान्यता देताना प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार 


भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित सेवा पुरवठादाराने या बाबींचा इतर 


ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 


करण्यात यावी. 


संपूर्ण प्रक्रिया राबवितांना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 


७५॥086॥189तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र. २४४/ आरोग्य -3 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 


दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला, 


उपविभाग-दोन मधीळ अ.क्र. ११ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१२१२४६०६८३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra 


R च] e al d [ चै ane Pood Shamraoji 


Kaurte, C = IN, S = 


, Maharashtra, O = Government 
h a aa fad} Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 
Date: 2018.09.14 12:23:04 


| Kaurte “७ 


रा.शा. HRA 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


. आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


२ 
३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
४. उप संचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर . 


५. वैद्यकीय अधिक्षक , महिला व बाल रूग्णालय, गडचिरोली 

६. जिल्हा आरोग्य अधिकारी , गडचिरोली 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली 

८. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन 4), मंत्रालय, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


